राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या आस्थापनेवरील 
विविध संवर्गातील रोजंदारी/करार तत्वावरील 


कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणेसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एसएचआरसी-०११०/प्र.क्र.९४/पु. बां./पोल-१४ 
२ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १ जुले, २०१७ 


वाचा: मा.उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका ११५/२०१३ नरेश गोसावी विरुध्द महाराष्ट्र राज्य 
मानवी हक्क आयोग या न्यायालयीन प्रकरणी दिनांक ०४.१०.२०१६ आणि 
दिनांक १०.०३.२०१७ रोजी पारित केलेले आदेशा 


प्रस्तावना:- 


श्री. नरेश गोसावी विरुध्द राज्य मानवी हक्क आयोग या मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित 
याचिका क्रमांक ११५/२०१३ प्रकरणात, राज्य मानवी हक्‍क आयोगामार्फत मा. उच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या शापथपत्रांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाचे कामकाज सुरळीत व प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी 
आयोगाच्या शासनाकडील प्रलंबित प्रस्तावांमध्ये आयोगाच्या आस्थापनेवरील करार आणि रोजंदारी तत्वावरील 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे या प्रस्तावाचा समावेञञ आहे. 


मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ च्या कलम २१ अन्वये महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची 
स्थापना सन २००१ मध्ये करण्यांत आळेली आहे. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन गृहविभाग अधिसूचना दिनांक १८ ऑगस्ट,२००० अन्वये महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क 
आयोग नियम तयार करण्यांत आळे आहेत. सदर नियमासोबतच्या अनुसूचीनुसार राज्य मानवी हक्क 
आयोगाच्या कर्मचा-यांची एकूण संख्या, त्यांची अर्हता, नेमणुकीची पध्दत व वेतनश्रेणी विनिर्दिष्ट करण्यांत आली 
आहे. सदर अधिसूचनेअन्वये आयोगाकरीता विविध संवर्गातील एकूण ११ पदे विनिर्दिष्ट करण्यांत आली होती. 
प्रत्यक्षात राज्य मानवी हक्क आयोग सन २००१ साली कार्यान्वित झाल्यानंतर आयोगाचे कामकाज न्यायिक 
स्वरुपाचे असल्याने कामाचा भार विचारात घेता आयोगाकरीता विविध संवर्गातील ५० पदांची निर्मिती करण्यांत 
आली आहे. आयोगाच्या आस्थापनेवरील रोजंदारी / कंत्राटी पदांवरील नियुक्त्या आयोगामार्फत जाहीरात 
देऊन मुलाखतीद्वारे, सेवायोजन कार्यालयाच्या माध्यमातून तसेच थेट मुलाखतीद्वारे करण्यांत आलेल्या आहेत, 
असे आयोगाने कळविले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचआरसी-०११०/प्र.क्र.९४/पु. बां./पोल-१४ 

मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४.१०.२०१६ आणि दिनांक १०.०३.२०१७ रोजी राज्य मानवी हक्‍क 
आयोगाच्या आस्थापनेवरील रोजंदारी/कंत्राटी तत्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या प्रकरणी यासंदर्भातील 
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक शासन विरुध्द उमादेवी व इतर, कर्नाटक शासन विरुध्द एम.एल. केसरी व इतर, 
आणि निहालसिंग व इतर विरुध्द पंजाब व इतर संबंधित न्यायालयीन प्रकरणी पारित Hoos आदेश तसेच, 
निश्चित केलेल्या निकषानुसार निर्णय घेण्याबाबत आदेशा पारित केले आहेत. त्याअनुषंगाने प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या 
दिनांक १३.०६.२०१७ रोजीच्या बैठकीत मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने मंत्रीमंडळाने 
पुढीलप्रमाणे मान्यता प्रदान केली आहे. 

“सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक शासन विरुध्द उमादेवी व इतर, कर्नाटक शासन विरुध्द VAS. 
केसरी व इतर आणि निहालसिंग व इतर विरुध्द पंजाब व इतर संबंधित न्यायालयीन प्रकरणी पारित केलेले 
आदेश, प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्रमांक ११५/२०१३ प्रकरणी दिनांक 
४.१०.२०१६ आणि दिनांक १०.०३.२०१७ रोजी पारित केलेले आदेश तसेच, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त 
विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांनी दिलेले अभिप्राय पहाता, राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या 
आस्थापनेवरील रोजंदारी/कंत्राटी तत्वावरील एकूण १४ कर्मचा-यांपैकी ४ कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित 
करण्यास मान्यता देण्यात यावी. ” 

उपरोक्तप्रमाणे मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या निर्णयानुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक शासन विरुध्द उमादेवी व इतर, कर्नाटक शासन विरुध्द एम.एल. केसरी 
व इतर आणि निहालसिंग व इतर विरुध्द पंजाब व इतर या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पारित केलेले आदेडा 
तसेच निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आयोगाच्या आस्थापनेवरील रोजंदारी / कंत्राटी तत्वावरील 
कर्मचारी निहाय प्रकरण तपासले असता मंजूर पदे, नियुक्तीच्या दिनांकास आवश्‍यक किमान अर्हता व 
वयोमर्यादा, दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी सध्याच्या पदावर १० किंवा त्यापेक्षा अधिक पूर्ण केलेला सेवाकालावधी 
इत्यादी बाबी विचारात घेता आयोगाच्या आस्थापनेवरील रोजंदारी/कंत्राटी तत्वावरील खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या त्यांचे नांवासमोर दर्शविलेल्या पदावर नियमित करण्यास मान्यता देण्यांत 
येत आहे. 


अ.क्र नाव पद 
वि श्री. रामचंद्र चंद्रकांत बेडेकर लिपिक- टंकलेखक 
2 | st. मनिष शरद सावंत लिपिक- टंकलेखक 
3 श्री. दिपक काशीनाथ जाधव शिपाई 
४ | श्रीमती योगिता एस. बिदरी स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचआरसी-०११०/प्र.क्र.९४/पु. बां./पोल-१४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७०११६४१०९८८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ४. M. Bhat 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h a 2.5.4.20=5f0272b97156a5d2812bad6725ca46fb2671 
ba क d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 


Date: 2017.07.01 16:43:02 +05'30' 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रति, 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, ९ हजारी सोमाणी मार्ग,सी.एस.टी., मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षण), मुंबई/ नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, सा.प्र.वि./वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (पोल-१४) 


AD AD Ee) 


Cc 
ae 


£53) ०9८ 
आम, पय. द. ळी ह टक 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


